पोलीस विभागात संगणकीकरणासंबंधी प्रकल्प 
राबविणेसाठी "प्रकल्प अंमलबजावणी समिती* 
स्थापन करण्याजाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएफ-०४०२/प्र.क्र.ड६/पोल- इ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक १५ जुलै, २००२, 
MTR = सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्रसीओएम-१००९/प्र.क्र.१७४/०९/३९, 
दि.२९.१०.२००९ | | 
प्रस्ताबना :- शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यासाठी संदर्भाधीन दि.२९.१०.२००९ च्या 
शासन निर्णयान्वये शासनाने कार्यपध्दती विहित केलेली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.७.० 
अनुसार संगणकीकरणाचे मोठे प्रकल्प राबविण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी "प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती" स्थापन करणे आंवश्यक आहे. तसेच समितीमध्ये सचिव (माहिती व तंत्रश्ञान' 
सा:प्र.बि.), सचिव (नियोजन विभाग), सचिव (वित्त विभाग) अणि क्षेत्रीय कार्यालयातील जानकार व्यक्‍ती 
यांना सद॒स्थ म्हणून घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सदर समितीत तश म्हणून बाहेरील तज्ञ व्यक्‍तीसही 
आवश्यकतेप्रमाणे घेता येते. : | | 
शासन निर्णय :- त्यानुसार पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून 
संगणकीकरण ख त्यांच्याशी संबंधित प्रकल्पांकरिता (क्लोज सर्कीट टी.व्ही, जीआयएसॉ'जीपीएस 
सिस्टिम, संगणकीकरण इत्यादी) मोठया प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला असून पोलीस विभागात 
तसेच न्याय वैज्ञानिक संस्थेतील सदर प्रकल्पांची प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 


"प्रकल्प अंमलबजावणी समिती" स्थापन करण्यात येत आहे.. 

2) अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह निभाग; मंत्रालय, मुंबई. a op पदसिध्य अध्यक्ष 
२) . प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : स्थायी सदस्य 
३) प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : स्थायी सदस्य 
४) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंब. __ : स्थायी सदस्य 
&) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ... _. : स्थायी सदस्य 


६) सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सा.प्र.वि, मंत्रूलय्र, मुंबई : स्थायी सदस्य 


पोलीस महासंचालक, ABTS राज्य, मुंबई. : स्थायी सदस्य 


आयुक्‍त, राज्य गुप्तब्रार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. स्यायी सदस्य 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबा. : आमंत्रित सदस्य 
(केवळ त्यांच्याशी संबंधीत प्रस्तावाषानाबत) 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, : आमंत्रित सदस्य 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (केखळ त्यांच्याशी संबंधीत प्रस्तावाबाबाबत) 


महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. TT सदस्य 
(केवळ त्यांच्याशी संबंधीत प्रस्ताबाबाबाबत) | 
सह सचिव / उप सचिव (पोल-ड), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. : संदस्य सचिव 


सदर समिती पोलीस बिभागात संगणकीकरण घ संगणकौकरणासंबंधीत प्रकल्पांच्या 
: अंमलबजावणीबाब्रत संदर्भाधीन दि.२९.१०.२००१ war शासंन निर्णयाग्रैपेंविहित करण्यात आलेल्या 
कार्यपध्दती नुसार कार्यवाही करण्यास जबाबदार राहील. तसेच संबंधित विभागामध्ये संगणकीकरणाचे | 
काम करित असलेल्या व्यक्तिना तसेच बाहेरील राजक व्यक्तिना आवश्यकता भासल्यास संमितीच्या 


बैठकीसाठी निमंत्रित म्हणून बोलाविता येईल | 
महा राष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या or व नावाने, 
Te 
day aye 
ae ( रा. बा. घाडगे 
कलर्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, ie are कवि क 
१) अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह fae, मंत्रा 1य, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, Frere, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, Fees, मुंबई. 
इ). प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राह्ल'पेॅ, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग |, मंत्रालय, मुंबई : 
६) सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सा.प्र.वि.,.ड|त्रालूय, मुंबई . . 
७) 'पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंग ईई- 
८) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
९) | AS, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, sera सज्य, मुंबई. 
१०) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोक शाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११) महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, Hare राज्य, मुंबई. . 
१२) सह सचिव / उप सचिव (ieee), Gehan, मंत्रालय, मुंबई. . 


